महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी,मर्यादित 
मार्फत मालिका क्रमांक IV द्वारे, उभारलेल्या 
कर्जरोख्यांवरील व्याज अदा करण्यासाठी 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमपीव्हीसीएल-२०१८/प्र.क्र.२६/का.१४३३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २७ जून, २०१९ 


वाचा :- 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. पाविम-२००२/प्र.क्र.४७/का.१४६१, 
दिनांक २७/०९/२००२. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील पाच पाटबंधारे महामंडळांना निधी उपलब्ध करण्यासाठी खुल्या 
बाजारातून कर्जरोख्याद्वारे निधीची उभारणी करुन या निधीचे वाटप मा.राज्यपालांच्या 
निदेशानुसार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी मर्यादित” 
या विशेष हेतु वाहन (SPV) संस्थेची स्थापना केली आहे. सदर कंपनीचे कामकाज व 
व्यवस्थापन मे.सिकॉम लि. यांचेमार्फत केले जाते. कर्जरोखे मालिका |, ॥, lll, FIV द्वारे 
कंपनीने एकूण ₹. ७९८.२५ कोटी उभारलेले असून त्याचे वाटप जलसंपदा विभागांतर्गत पाच 
पाटबंधारे विकास महामंडळांना करण्यात आले आहे. या कर्ज रोख्यांच्या मुद्दल व व्याजास 
शासनाने हमी दिलेली आहे. कर्जरोखे मालिका क्रमांक।,॥ व ॥ चे पूर्णत: विमोचन (Redemed) 
करण्यात आले आहे. कर्जरोखे मालिका क्रमांक lv ची मुद्दल व व्याज अदा करणे बाकी आहे. 
महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी मर्यादित यांनी मागणी केलेली कर्जरोखे मालिका क्रमांक 
IV वरील व्याज ₹.४,०८,८५,०००/- (रूपये चार कोटी आठ पंच्याऐंशी हजार फक्त ) अदा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी,मर्यादित मार्फत मालिका क्रमांक IV द्वारे, 
उभारलेल्या कर्जरोख्यांवरील व्याज अदा करण्यासाठी ₹.४,०८,८५,०००/- (रूपये चार 
कोटी आठ लाख पंच्याऐंशी हजार फक्त) इतका निधी महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी 
मर्यादित या कंपनीस अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय 
कंपनी मर्यादित यांनी उभारलेल्या कर्जरोखे मालिका क्र. Vv वरील व्याज दिनांक १५ जुले 
२०१९ पूर्वी अदा करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमपीव्हीसीएल-२०१८/प्र.क्र.२६/का.१४३३ 


२. व्याजाची रक्‍कम ₹.४,०८,८५,०००/- (रूपये चार कोटी आठ लाख पंच्याऐंशी हजार 
फक्‍त) कोषागारातून SSA महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनीस अदा करण्यासाठी श्रीमती 
प्रज्ञा परब, कार्यासन अधिकारी तथा आहरण व संवितरण अधिकारी, रोख शाखा, नियोजन 
विभाग आणि श्रीमती प्र. सं. महाले, उप सचिव तथा नियंत्रक अधिकारी, नियोजन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ यांना घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर रक्‍कम शासन निर्णय, 
वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण १०१०/प्र.क्र.६८/कोषाप्र-५, दिनांक १८ एप्रिल, २०११ मधील 
तरतुदीनुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी मर्यादित यांना अदा करावी. 


३. वरील प्रयोजनासाठीचा खर्च मागणी क्र.ओ-१२, मुख्य लेखाशीर्ष, "५४६५-सर्वसाधारण 
वित्तीय व व्यापारी संस्थांमधीळ गुंतवणुका, ०१-सर्वसाधारण वित्तीय संस्थांमधील गुंतवणुका, 
१९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०१) महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय 
कंपनी मर्यादितसाठी भाग भांडवल व सेवाखर्च (०१)(०१) महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय 
कंपनीमर्यादितसाठी भाग भांडवल व सेवाखर्च (अनिवार्य) (५४६५ ००४६) ५४-गुंतवणुका " या 
लेखाशीर्षाखाळी सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतुदीमधून 
भागविण्यात यावा. 


8. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.४४/ 
अर्थ-३, दि.०१ एप्रिळ,२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६२८१६०७१७४२१६ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VIDYA RAMAPPA :: 
HAMPAYYA र 
(विद्या हम्पय्या ) 
उप सचिव, नियोजन विभाग 

प्रत- 


१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
3) मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
) 
) 


४) मा. मंत्री (जलसंपदा) तथा पालकमंत्री जिल्हा नाशिक यांचे खाजगी सचिव, Hara, मुंबई-३२ 
५) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमपीव्हीसीएल-२०१८/प्र.क्र.२६/का.१४३३ 


६) मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
७) मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) तथा पालकमंत्री जिल्हा पुणे यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 

८) सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 

९) अपर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०)प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) , महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/ नागपूर 

१२) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/ नागपूर. 

१३) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५) व्यवस्थापकीय संचालक मे. सिकॉम लि. सॉलिटेअर कार्पोरेट पार्क, बिल्डींग-४, 
अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड, चकाला, अंधेरी( पूर्व, मुंबई ४०००९३ 

१६) प्रबंधक, महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी लिमिटेड,द्वारा मे.सिकॉम लि. 
सॉलिटेअर कार्पोरेट पार्क, बिल्डींग- ४, अंधेरी-घाटकोपर लिक रोड, 
चकाला, अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०००९३ 

१७) श्रीमती प्र. सं. महाले, उप सचिव (रोख शाखा) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८) श्रीमती प्रज्ञा परब, कक्ष अधिकारी, (रोख शाखा) नियोजन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई (५प्रती) 

१९) कक्ष अधिकारी, का-१४२४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०) वित्त विभाग, व्यय-८/ अर्थसंकल्प-१६/ अर्थबळ/ अर्थोपाय/त्र्ण व हमी. 


ष्य“ > ~~ ~~ ~~ ~— 


29) निवड नस्ती का-१४३३, नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०००३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


